कागळ पोलीस ठाणे, गु.नो.क्र.८४/२०१२ मधून 


उद्भवणा-या न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये विशोष सरकारी 


अभियोक्ता म्हणून नियुक्‍त करण्यात आलेल्या अँड. श्री. 
उज्वळ निकम यांना व्यावसायिक फी मंजूर 
करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी २०१२/प्र.क्र. ९५/पोल-१० 


जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर-१, ३० वा मजला 


कफ परेड, मुंबई-४०० ००५, 


दिनांक : १६ ऑगस्ट, २०१३. 


संदर्भ :- शासन अधिसूचना, विधी व न्याय विभाग क्र. एसपीपी-२४१३/ए.एस.४६/डी-चौदा, दिनांक 


२०.०६.२०१३. 


शासन निर्णय-- कागल पोलीस ठाणे गु.नों.क्र.८४/२०१२ या गुन्ह्यामधून उद्भवणा-या न्यायालयीन 


प्रकरणांमध्ये शासनाच्या वतीने कामकाज पहाण्यासाठी अँड. श्री.उज्वळ निकम यांची विधी व न्याय 


विभागाच्या वरील संदर्भाधीन दिनांक २०.०६.२०१३ च्या अधिसूचनेन्वये विशोष सरकारी अभियोक्ता 


म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. सबब, प्रस्तुत प्रकरणी अँड. श्री.उज्वल निकम यांना प्रतिदिन 


खालीलप्रमाणे फी अदा करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


फी चा प्रकार मंजूर करण्यात आलेली फी 
आ) प्रतिदिन परिणामकारक सुनावणी फी रु . २५,०००/- 
ब) विचार विनिमय फी (प्रतितास) रु. ७,०००/- 


(कमाल मर्यादा प्रतिदिन रु. २५,०००/-) 


क) हॉटेल लॉजिंग व बोर्डिंग (प्रतिदिन) रू.३,५००/- 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी -२०१२/प्र.क्र.९५/पोळल-१० 


२. परिणामकारक सुनावणीचे दिवस संबंधीत प्रकरणाच्या पर्यवेक्षीय पोळीस उपायुक्‍त दर्जाहून कमी 


नाही, अज्ञा अधिका-याकडून प्रमाणित करुन घेण्यात यावेत व कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्त प्रदान 


होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. तसेच, प्रस्तुत प्रकरणी अँड. श्री. उज्वळ निकम यांना अपरिणामकारक 


सुनावणी फी किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारची फी अनुज्ञेय असणार नाही. 


३. यासाठी येणारा खर्च या विभागाच्या मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (00) १०९, जिल्हा पोलीस 


(००) (०१) जिल्हा पोलीस दल - (२०५५ ०१६८) - २८ व्यावसायिक सेवा या लेखाशीर्षाखालील त्या त्या 


आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी विवरणपत्रानुसार भागविण्यात यावा. 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.सीआर- ३१३/१३/व्यय-७, दिनांक 


११.०७.२०१३ अन्वये मिळालेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१३०८१६१२१००५४८२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by Ajinkya Vasant 


i] Bagade 
Aj | n kya DN: CN = Ajinkya Vasant Bagade, 
C = IN, S = Maharashtra, O = 
Vasant Government Of Maharashtra, OU 
= Home 
Bag ade Date: 2013.08.20 12:01:29 +05'30' 
(अजिंक्य बगाडे) 


कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 


१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / SET परीक्षा) महाराष्ट्र १ , मुंबई . 


३. पोलीस अधीक्षक, कोल्हापूर. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी -२०१२/प्र.क्र.९५/पोळल-१० 


४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर. 
५. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 


६. अँड.श्री.उज्वळ निकम,४८ रामदास कॉलनी, बॅरिस्टर निकम चौक, जळगांव 


७. विधी व न्याय विभाग (का.१४), मंत्रालय, मुंबई. 


८. वित्त विभाग (व्यय- ७), मंत्रालय, मुंबई. 


९. निवड नस्ती (पोल-१०). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


